वाचा : 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग या 
संस्थेस फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएस-२०२२/प्र.क्र.२६/प्रशा-१ 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 


दिनांक : २२/०३/२०२२ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक २६/०७/२०१७. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 
४ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 


उद्योग-४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 


५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/फर्निचर- 
शावैम, सिंधुदुर्ग/रा.यो.-२०२१-२२/६५९, दिनांक ३१/०१/२०२२. 


६) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवेशिवसं/फर्निचर- 
शावैम, सिंधुदुर्ग/रा.यो.-२०२१-२२/२०७८, दिनांक १०/०३/२०२२. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक ३१/०१/२०२२ व दिनांक १०/०३/२०२२ रोजीच्या पत्रांन्वये 


संचालनालयाने विभागाच्या नियंत्रणाखाळीळ नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
सिंधुदुर्ग या संस्थेत आवश्‍यक फर्निचर खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा 


प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
सिंधुदुर्ग या संस्थेस सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून 
रुपये ७१,५४,१६६/- (रुपये एक्काहत्तर लक्ष, चोपन्न हजार, एकशे सहासष्ट फक्त) इतक्या 


किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद फर्निचर साहित्य खरेदी करण्यास या झासन निर्णयान्वये पुढील 


अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अनु. Mae फर्निचर साहित्याचे नाव आव्यक | प्रती नग एकुण 

क्र नग अंदाजित किंमत 
किंमत 

शि . | OT हॉस्पीटल बेड साईज L-2” W-32”H-22 ३० ९९१२ २९७३६० 

२. | प्लेन मेटल बेड साईज ।_-७१”॥५/-३०”--२२ ३० ९६७६ २९०२८० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२२/प्र.क्र.२६/प्रशा-१ 


अनु. आवड्यक फर्निचर साहित्याचे नाव आवश्‍यक | प्रती नग एकुण 
क्र नग अंदाजित किंमत 
किंमत 
३. | प्लेन हॉस्पीटल बेड ACH साईड -७२ x ३६” ६० ४९५६ २९७३६० 
४. | स्टेनलेस स्टील बेड साईड लॉकर साईज -L- ३० ९३२२ २७९६६० 
q9” W-92”H-32 
५. | बेड साईड लॉकर एमएस साईज L-90" W-92”H- १५ ७६७० ११५०५० 
३२ 
६. | सलाईन स्टॅन्ड एसएस साईज ।_-१२”--५६-८३” ३० २९५० ८८५०० 
७. | फोर डोअर GIS साईज ६.५ २.७५ x १.७५ १४ २११२२ २९५७०८ 
८. | ऑफीस Has साईज ६ x 2.04 x १.५ १३ २०५०० २६६५०० 
९. | कबर्डसाईज & x 2.94 x १.५ १४ १२९४२ | २७९१८८ 
| do. | लायब्रैरी बुकेस व्हिटकल साईज -६%२.५५१.५ |. 9 | २०५३२ २०५३२ 
दि १. | मॅकझीन रॅक साईज ६ x २.७५ २ २३३६४ ४६७२८ 
१२. | डिलक्स हॉस्टेल बेड साईज ।_-७२”॥//-३६”--१८ २५ ११९०० २९७५०० 
१३. | हॉस्टेल बेड साईज ।_-७२”॥//-३२”--१८ २५ ११६५० २९३७५० 
१४. | मेटल हॉस्टेल बेड सोईज [_-७१.९”॥//-३३”--१७.५ २५ ११६०० २९०००० 
१५. । रेग्युलर हॉस्टेल बेड साईज L-Wo” W-39"H-49 २५ ११४५० | २८६२५० 
१६. | डिलक्स बेड मेट्रेस साईज 2.4 x 30.4 Yo ५९०० २९५००० 
१७. | हॉस्टेल बेड ACT AIST ७२ x ३० Yo ५७५० २८७५०० 
१८. | फॉलर बेड सेमी BAA साईज -1_-७२”॥/-३०”- शनी ० २३०१० २३०१०० 
२२ 
१९. | सेमी फॉलर बेड साईज L-09” W-30”H-29.4 षु २२६५६ ११३२८० 
२०. | सेमी फॉलर बेड मेट्रेस साईज ७२ x ३० १५ ६५०० ९७५०० 
२१. | ६ स्लेव्हस स्पेसीमन रॅक GIST ४४ x २० x ७६ १५ १८७६२ | २८१४३० 
२२. | चेंज रुम लॉकर साईज -§.4 x 2.04 x १.५ | 9 ० २८२०२ | २८२०२० 
२३. | लंबोरेटरी des tH 20 ८८५० १७७००० 
२४. | स्टेनलेस स्टील मॉडेळ डिसेक्ान टेबळ साईज| & ४९५०० २९७००० 
७८”॥/-३०”--३२ 
२५. | ARMA टेबल एस.एस. साईज ।_-७७”॥/-२६”-- ४ ४७७०० १९०८०० 
33 
२६. | मायक्रोस्कोप ket टेबल विथ ट्युबलाईट 4 ५२७५० | २६३७५० 
साईज ४५७ 
२७. | लायब्रोटरी मायक्रोटेबळ विथ ट्युबळाईट साईज ३ ४९५०० | १४८५०० 
3x9 
२८. | मायक्रोस्कोप लायब्रोटरी टेबल साईज ४७९७ षु ४५९०० २२९५०० 
२९. | लँब्रोटरी मायक्रो टेबल साईज 3x9 ३ ४३९०० १३१७०० 
३०. | लंब्रोटरी स्टूल एसएस साईज १४” --१८-२५ Yo ५७८२ २८९१०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२२/प्र.क्र.२६/प्रशा-१ 


आवर्यक फर्निचर साहित्याचे नाव आवश्‍यक । प्रती नग एकुण 
नग अंदाजित किंमत 
किंमत 


लंब स्प्रिंग स्टूल साईज (_-१५”॥//-१५”--२२ ३० ५९५० १७८५०० 


पार्टीठान वर्क फॉर्म अँनाटॉमी डिपार्टमेंट साईज २५ az ९८५२३० ९८५२३० 
> ११ 


डोअर फेम अन्ड फिटींग वाल अँन्ड विडो कटींग 3 32430 ११८५९० 


एकूण किंमत (रुपयांमध्ये) ७१,५४,१६६ 


4) 


सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडान लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर साधनसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर साधनसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित साधनसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

मुख्य साधनसामुग्री व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे 
MAA राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२२/प्र.क्र.२६/प्रशा-१ 


९) सदर विषयी साधनसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo) उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११) समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा 
प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने आयुक्‍त , वैद्यकीय शिक्षण 


आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


~~ 


१२) रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपद्धतीनुसार करताना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित 
करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपद्धतीचा वापर करावा. 


१३ 


— 


२. प्रस्तुत विषयी यंत्र/ साधनसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
(३७) बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२२/प्र.क्र.२६/प्रशा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२२१८४४४०१६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 

SHETTY 

Date: 2022.03.24 10:10:06 +05'30' 

Adobe Reader version: 11.0.20 
सुधीर जया शेट्टी) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिधुदुर्ग 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


